राज्यातील कृषीपंप वीज जोडण्यांचे सौर ऊर्जेद्वारे 


विद्युतीकरण करण्याचे अभियान.... 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सौरप्र-२०१९/प्र.क्र.२६८/ऊर्जा-७ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १२ मे, २०२१. 


संदर्भ: (१) केंद्र शासनाच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे दोतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवंम 
उत्थान महाभियान (कुसुम) बाबत दि.२२ जुले, २०१९ च्या मार्गदर्शक सूचना. 

(२केंद्र शासनाच्या नवीन व नवीकरणीय मंत्रालयाचे क्रमांक:फ.क्र.३२/५४/२०१८ एस.पी.व्ही. डिव्हीजन, 
दि. २० सप्टेंबर,२०१९ रोजीचे घटक “अ”, “ब” व “क” बाबतचे आदेशा. 

(३) केंद्र शासनाच्या नवीन व नवीकरणीय मंत्रालयाचे आदेश क्र.फ.क्र.३२/५४/२०१८ एस. पी.व्ही. डिव्हीजन, 
दि १८ डिसेंबर, २०१९. 

(४ महावितरण कंपनीचे पत्र क्र. अव व्य.सं./महावितरण/३५१०९ दि. २१ डिसेंबर, २०१९. 

(५) केंद्र शासनाच्या नवीन व नवीकरणीय मंत्रालयाचे आदेश क्र.फ.क्र.३२/५४/२०१८ एस. पी. व्ही. डिव्हीजन, 
दि.११ जून, २०२० 

(६) महाऊर्जाचे पत्र क्र. आर.ई.एन./सौरपंप(कुसुम योजना)/२०२०-२१/सौर/१७१८, दि. १८ जून, २०२० 

(७ केंद्र शासनाच्या नवीन व नवीकरणीय मंत्रालयाचे आदेश क्र.फ.क्र.३२/५४/२०१८ एस.पी.व्ही. डिव्हीजन, 
दि. २५ ऑगस्ट,२०२०. 

(८)शासन निर्णय, उद्योग, st व कामगार विभाग क्र. संकिर्ण-२०२०/ प्र.क्र.१२१/ऊर्जा-५, 
दिनांक १८ डिसेंबर, २०२० 

Qa निर्णय, उद्योग, vt व कामगार विभाग क्र. अपाऊ-२०२०/ प्र.क्र.१३७/ऊर्जा-७, 
दिनांक ३१ डिसेंबर, २०२० 


प्रस्तावना:- 

राज्य शासनाने दिनांक १८ डिसेंबर, २०२० रोजी जाहीर केलेल्या कृषीपंप वीज जोडणी धोरण-२०२० नुसार सर्व 
शेतकऱ्यांना विश्वासार्ह, किफायतशीर आणि दिवसा सुनिश्चित वीज पुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

राज्यात बहुतांश वीजनिर्मिती औष्णिक पध्दतीने होत आहे. त्यामुळे वायु प्रदुषणात भर पडत असून हवामानावर 
विपरित परिणाम होत आहे. यासाठी वापरण्यात येणारी खनिज संपत्तीची उपलब्धता मर्यादित प्रमाणात आहे. त्यामुळे 
पर्यावरण पोषक तसेच दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने अपारंपारिक ऊर्जा स्रोतांचा ऊर्जा निर्मितीसाठी वापर करणे 
आव्यक आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने अपारंपारिक ऊर्जा स्त्रोतांचा विकास घडवून आणण्यासाठी वेळोवेळी 
प्रोत्साहनात्मक धोरणे जाहीर केली आहेत. अपारंपारिक ऊर्जा Saat सौर ऊर्जा हा Bla शाश्वत व निरंतर स्वरुपाचा 
व महत्वाचा आहे. तसेच पॅरीस करारातील शाश्वत विकास ध्येय (Sustainable Development Goal) क्र ७ नुसार " 
परवडण्याजोग्या व स्वच्छ ऊर्जा" व लक्ष्य क्र. ७.२ मध्ये निश्चित केलेल्या "सन २०३० पर्यंत जागतिक संमिश्र ऊर्जमध्ये 
नवीकरण योग्य ऊर्जेच्या हिऱ्यात भरीव वाढ करणे " त्याबाबत लक्ष्यास भारताने कटीबद्धता दर्शविली आहे. 

महाराष्ट्र हे एक कृषीप्रधान राज्य असून शेतकरी हा देशाच्या पाठीचा कणा आहे. त्याला बळ देण्याकरिता इतर 
सोयीसवलती सोबतच वीजदर सवलतीच्या माध्यमातून अनुदान देण्यात येत आहे. त्याला आणखी बळकट करण्याकरीता 
नित्यनुतनशील पर्यावरणस्नेही ऊर्जेच्या माध्यमातून केंद्रीय अनुदान, राज्याचे अनुदान व लाभार्थीचा हिस्सा विचारात घेऊन 
कुसुम महाभियानाची अंमलबजावणी करावयाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
राज्यातील कृषीपंप वीज जोडण्यांचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करण्याच्या अभियानांतर्गत केंद्र शासनाच्या नवीन 
व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचेकडून शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवंम उत्थान 


शासन निर्णय क्रमांकः सौरप्र-२०१९/प्र.क्र.२६८/ऊर्जा-७ 


महाभियान (कुसुम) देशभरात राबविण्यात येत आहे. या अभियानाची अंमलबजावणी केंद्र शासनाने दिनांक २२ जुले, २०१९ 
अन्वये प्रसिध्द केलेल्या व वेळोवेळी दिलेल्या महाभियानाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार करण्यास व त्याची उद्दिष्टे, 
कार्यपध्दती, अंमलबजावणी, निधीची तरतूद, आर्थिक अनुदान यांस शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 

सदरच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार खालीलप्रमाणे अभियानांतर्गत घटक राबविण्यात येतील :- 


१) घटक आ (Componant A) :- विकेंद्रीत पारेषण संलग्न जमिनीवरील वा 81 Mounted सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणे- 
यात शेतकरी किंवा शेतकऱ्यांचा समूह सहभागी होऊ शकतील. केंद्र शासनाने राज्यासाठी या अंतर्गत एकूण ३०० 
मेगावॅट क्षमतेचे कृषी वापरासाठी सौर प्रकल्प मंजूर केले आहेत. त्याची अंमलबजावणी महावितरण कंपनीद्वारे 
करण्यात यावी. 

2) घटक ब (0011001818) :- पारेषण विरहीत सौर कृषीपंप आस्थापित करणे- याअंतर्गत एकूण १,००,००० पारेषण 
विरहीत सौर कृषीपंप मंजूर केले आहेत. त्याची अंमलबजावणी महाऊर्जाद्वारे करण्यात यावी. 

३ घटक क (00110०॥8॥.७) - पारेषण संलग्न सौर कृषीपंप संयंत्र आस्थापित करणे, तसेच खाजगी सहभागाने पारेषण 
संलग्न सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणे- या अंतर्गत मंजूर ९००० पारेषण संलग्न सौर कृषी संयंत्र आस्थापित करण्याची 
अंमलबजावणी महावितरण कंपनीद्वारे करण्यात यावी. 


अभियानांतर्गत घटक “अ 
विकेंद्रीत पारेषण संलग्न जमिनीवरील वा Stilt Mounted सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणे:- 


अभियान “अ” अंतर्गत उपकेंद्र पातळीवर विकेंद्रित सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प उभारण्यात येतील व यामधे केंद्र 
शासनाने प्रस्तावीत केलेल्या कुसुम महाअभियानाच्या घटक "अ" (पूर्णत) व घटक "क" (अंशत) चा समावेश असेल. 


१) अभियानाचे स्वरुप / अंमलबजावणी / कार्यपध्दती- 


१ या अभियानांतर्गत राज्यातील शेतकर्‍यांना सिंचनासाठी उपकेंद्र पातळीवर ०.५ मेगावॅट ते २ मेगावॅट क्षमतेपर्यंत सौर 
ऊर्जेच्या प्रकल्पांव्दारे विद्युतीकरण करण्यात येईल. तसेच भविष्यात सदर अभियानाच्या कालावधीत केंद्र शासनाने 
घटक “अ” अंतर्गत सदरची मर्यादा वाढविल्यास त्याप्रमाणे वाढीव मर्यादा लागू राहील. 

२) या अभियानांतर्गत पुढील ५ वर्षात एकूण ५००० मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचे नियोजित आहे. 

३) सदर अभियान घटक महावितरण कंपनीमार्फत राबविण्यात यावा. 

8) या अभियानामध्ये इच्छुक शेतकरी/सहकारी संस्था/पंचायत/शेतकरी उत्पादक संघटना/ जल उपभोक्ता 
संघटना/सौर ऊर्जा विकासक सौर ऊर्जा निर्मीतीसाठी सहभागी होऊ शकतात. 

५ या अभियानांतर्गत असे प्रकल्प संबंधित होतकरी/सहकारी संस्था/पंचायत/ होतकरी उत्पादक संघटना/ जल 
उपभोक्ता संघटना/विकासक यांनी उपलब्ध करुन दिलेल्या जमिनींवर उभारण्यात येतील किंवा महावितरण त्यांच्या 
स्वत:च्या आर्थिक BAG अथवा कुसुम योजनेंतर्गत केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या अर्थ सहाय्यातून केंद्र 
शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करुन सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी मालकी हक्काने अथवा भाडे पट्ट्याने जमीन 
उपलब्ध करुन देईल. सदर जमिनीचा मोबदला विकासकाकडून कसा वसूल करावा याबाबतचा निर्णय महावितरणने 
घ्यावा. 

६) असे प्रकल्प उभारण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या पडीक वा अनुत्पादित शेतजमिनीचा वापर करण्यात यावा. असे प्रकल्प 
अशा MAPAA उत्पादीत होतजमिनींवरही उभारता येऊ शकतील. Stilts खाली शेतकऱ्यांना अनुकूल शेती व 
शेतीपुरक व्यवसाय करता येईल. 


पृष्ठ १४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सौरप्र-२०१९/प्र.क्र.२६८/ऊर्जा-७ 


७ अशा प्रकल्पातून निर्माण होणारी वीज महावितरण कंपनीने कार्यपद्धती निश्चित करुन खरेदी करावी. त्याबाबत 
महावितरण कंपनी व विकासक यांच्यामध्ये वीज खरेदी करारनामा करण्यात यावा. 

८) असे प्रकल्प वीज खरेदी करारनाम्याच्या दिनांकापासून ९ महिन्यांच्या कालावधीत कार्यान्वित करण्यात यावेत. 

९) अशा प्रकल्पांसाठी CUF हा सरासरी किमान १५ % प्रती वर्षे असणे आवश्‍यक राहील. 

१०) असे प्रकल्प 01-॥18 portal GR स्टेट नोडल एजन्सी (महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण) यांचेकडे नोंदणी करणे 
बंधनकारक राहील. 

११) असे प्रकल्प उभारण्यासाठी सर्व मुलभूत/ पायाभूत सुविधांचा खर्च विकासकाद्वारे करण्यात येईल. तसेच अशा 
प्रकल्पांपासून ते वीज उपकेंद्रापर्यंत वीजेचे निष्कासन करण्यासाठी होणारा खर्च संबंधित विकासक करतील. 

१२) या अभियानांतर्गत सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी महावितरण कंपनीद्वारे संबंधित वीज उपकेंद्रांची यादी 
संबंधितांना महावितरण कंपनीच्या पोर्टलवर उपलब्ध राहील. त्यात त्या-त्या वीज उपकेंद्रावरील उपलब्ध क्षमतेचा 
उल्लेख असेल. 


या अभियानांतर्गत इच्छुक शेतकरी/सहकारी संस्था/पंचायत/शेतकरी उत्पादक संघटना/ जल उपभोक्ता 
संघटना/सौर ऊर्जा उत्पादकाद्वारे मागणी करण्यात आलेली क्षमता एखादया विशिष्ट उपकेंद्रासाठी अधिसूचित क्षमतेपेक्षा 
जास्त असेल तर सौर ऊर्जा उत्पादक निवडण्यासाठी महावितरणकडून स्पर्धात्मक निविदा मागविण्यात येईल आणि जर 
एकच निविदा प्राप्त झाल्यास वीज खरेदी दर करार हा महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या सल्ल्याने महावितरणद्वारे 
ठरविण्यात यावा. 


२) सौर ऊर्जा विकासकाच्या निवडीचे निकष - 


१) एका सौर ऊर्जा विकासकाला एकाच उपकेंद्रासाठी एकापेक्षा जास्त निविदासाठी अर्ज करण्याची परवानगी दिली 
जाणार नाही. 

2) दाखल निविदेमध्ये किंवा ई-रिव्हर्स लिलावामध्ये निविदादारांनी नमूद केलेल्या वीज दरांच्या सर्वात कमी 
दराच्या निविदाकारांची निवड केली जाईल. 

३) सौर विकासक/सौर मॉड्यूल, इनव्हर्टर आणि इतर उपकरणासाठी लागू असलेल्या एमएनआरई/ बीआयएस 
मानांकन आणि गुणवत्ता नियंत्रणाच्या निकषाचे पालन करेल. 

8) विकासकाचे नेटवर्थ किमान रु.१ कोटी प्रति मेगावॅट एवढे असणे गरजेचे आहे. तथापि, सौर ऊर्जा प्रकल्प 
विकासासाठी इच्छुक शोेतकरी/सहकारी संस्था/पंचायत/शेतकरी उत्पादक संघटना/ जळ उपभोक्ता संघटना 
यांचेकडून प्रस्ताव आल्यास त्यांना त्यांचा पात्रतेचे निकष पुर्ण करणारा प्रकल्प विकासक निवडण्याची मुभा राहील. 

५) विकासकाना ना परतावा प्रक्रिया शुल्क रु.५००० प्रति मेगावॅट भरणे आवश्‍यक आहे. 


३) वीजदर व वीज खरेदी करार कालावधी- 


या अभियानांतर्गत प्रकल्पांतून निर्माण होणारी सौर ऊर्जा ही कमाल रु.३.३०/- प्रती युनिट व ज्या ठिकाणी 
स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येईल त्या ठिकाणी निविदा प्रक्रियेद्दारे आलेल्या लघुत्तम दराने महावितरण 
कंपनीमार्फत खरेदी करण्यात येईल. सदरच्या वीज दरामध्ये महावितरण कंपनीमार्फत आवश्‍यकतेनुसार महाराष्ट्र विद्युत 
नियामक आयोगाच्या मान्यतेने बदल करता येईल. वीज खरेदी कराराचा कालावधी २५ वर्षापर्यंत राहील. 


४) बँक गॅरंटी- 
१) बँक गॅरंटीच्या रुपात EMD : रु.१ लाख प्रति मेगावॅट EO! सहित देण्यात यावी. 


पृष्ठ १४ पैकी ३ 


Sat निर्णय क्रमांकः सौरप्र-२०१९/प्र.क्र.२६८/ऊर्जा-७ 


2) Performance Bank Gurantee (289) : रु.५ लाख प्रति मेगावॅट LOA देण्याच्या तारखेपासून 
३० दिवसांच्या आत देण्यात यावी. 
3) Earnest Money Deposit (EMD) एन्केडामेन्ट: सौर ऊर्जा उत्पादकाने मर्यादित कालावधीत 
वीज खरेदी करार न केल्यास EMD एन्केशा करण्यात यावी. 


५) केंद्र शासनाचे अनुदान- 


केंद्र शासनामार्फत या अभियानांतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी प्रोत्साहनात्मक अनुदान भाग 
भांडवलासाठी रु.६.६ लक्ष प्रती मेगावॅट प्रती वर्ष अथवा ४० पैसे प्रती युनिट दरानुसार पहिल्या ५ वर्षाकरीता आर्थिक सहाय्य 
करेल. सदरचे आर्थिक सहाय्य हे केंद्र शासनातर्फे महावितरण कंपनीला देण्यात यावे. 


६) प्रकल्पाची देखभाल व दुरुस्ती- 


अभियान "अ"अंतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांची देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी संबंधित उत्पादक अथवा 
विकासकाची राहील. 


अभियानांतर्गत घटक “ब” 


पारेषण विरहीत सौर कृषीपंप आस्थापित करणे:- 


अपारंपारिक ऊर्जा निर्मिती धोरण-२०२० ला दिनांक ०९.१२.२०२० रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीमध्ये मंजूरी 
देण्यात आली असून त्याअंतर्गत पुढील ५ वर्षात ५,००,००० पारेषण विरहीत सौर कृषीपंप आस्थापित करण्यास मान्यता 
देण्यात आली आहे. त्यापैकी पहिल्या वर्षात १,००,००० पारेषण विरहीत सौर कृषीपंप आस्थापित करण्यास मंजूरी प्रदान 
केली असून त्या अंतर्गत अनुज्ञेय कर वगळता रु.१९६९५० कोटीच्या तरतूदीस सहमती प्राप्त आहे. 


शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचन करणे शक्‍य व्हावे व राज्य शासनाचे पारंपारिक पध्दतीने कृषीपंप जोडणीसाठी 
लागणाऱ्या खर्चात व राज्य शासनाद्वारे सबसीडीपोटी देण्यात येणाऱ्या अनुदानात बचतीचे उद्दिष्ट साध्य व्हावे, याकरीता 
राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी वापरासाठी पारेषण विरहीत सौर कृषीपंप उपलब्ध करुन देण्याबाबत केंद्र शासनाचे अनुदान 
सहाय्यित “अटल सौर कृषीपंप योजना” तसेच राज्य शासनाची “मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजना” राबविण्यात आल्या 
आहेत/ येत आहेत. 


“अटल सौर कृषीपंप योजना” अंतर्गत टप्पा-१ मध्ये ५६५० व टप्पा-२ मध्ये ooo सौर कृषीपंप आस्थापित करण्यात 
आले आहेत. 


“मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजना” अंतर्गत टप्पा-१ मध्ये २५००० सौर कृषीपंप आस्थापित करण्यात आले असून 
टप्पा २ व ३ मधील ७५००० सौर कृषीपंपांपैकी ३२००० सौर कृषीपंप नोव्हेंबर, २०२० अखेर आस्थापित करण्यात आले 
आहेत. 


केंद्र शासनाच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाचे “किसान ऊर्जा सुरक्षा एवंम उत्थान महाभियान (कुसुम) ” 
वित्त वर्ष २०१९-२०२० ते २०२२-२०२३ या कालावधीसाठी राबविण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाच्या उक्त “कुसुम” 
महाभियानातील “घटक ब” अंतर्गत पारेषण विरहीत सौर कृषीपंप आस्थापित करावयाचे आहेत. या अंतर्गत केंद्र शासनाने 
राज्यासाठी एकूण १,००,००० सौर कृषीपंप मंजूर केले आहेत. राज्यात सदर अभियान स्टेट नोडल एजन्सी (महाराष्ट्र 
ऊर्जा विकास अभिकरण) मार्फत राबविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ १४ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः सौरप्र-२०१९/प्र.क्र.२६८/ऊर्जा-७ 


या योजनेंतर्गत पंपाची आधारभूत किंमत अथवा निविदा किंमत यापैकी कमी असलेल्या रक्कमेवर केंद्र शासनाचे 
३० टक्के वित्तीय सहाय्य उपलब्ध होणार आहे. 


तथापि, या आधीच्या केंद्रीय अर्थसहाय्यित “अटल सौर कृषीपंप" योजनेंतर्गत लाभार्थी शोतकऱ्यांचा हिस्सा ५ टक्के 
व राज्य शासनाचा हिस्सा १० टक्के इतका होता. तसेच राज्य शासनाच्या "मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप" योजना अंतर्गत लाभार्थी 
हिस्सा १० टक्के व राज्य शासनाचा हिस्सा १० टक्के इतकाच आहे. सदर योजनांसाठी उर्वरित हिस्स्याचे आर्थिक सहाय्य 
उपलब्ध होण्यासाठी अनुक्रमे १.०४ पैसे प्रति युनिट शहरी औद्योगिक व वाणिज्यिक वीज ग्राहकांकडून आणि १० पैसे प्रति 
युनिट शहरी व ग्रामीण औद्योगिक व वाणिज्यिक वीज ग्राहकांकडून महाराष्ट्र वीजेच्या विक्रीवरील कर अधिनियम, १९६३ 
अंतर्गत आकारण्यात येणाऱ्या वीजविक्री करात प्रती युनिट वाढ करुन अतिरिक्‍त वीज विक्रीकर आकारुन उपलब्ध करुन 
देण्यात आला आहे. प्रस्तावाधीन योजनेसाठी उक्त प्रति युनिट अतिरिक्‍त वीज विक्रीकर यापुढेही चाळू ठेवून उर्वरित निधी 
उपलब्ध करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


१) अभियानांतर्गत घटक "ब" चे उदिष्ट:- 


माननीय उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (वित्त) यांनी सन २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये घोषित केल्यानुसार 
आणि नुकत्याच जाहीर केलेल्या कृषी वीज जोडणी धोरणास माननीय मंत्रिमंडळाने मान्यता देतेवेळी राज्यात पुढील पाच 
वर्षात पाच लाख सौर कृषी पंप बसवण्याचे निश्चित केळे आहे. यापैकी ९० टक्के पारेषण विरहित सौर कृषी पंप बसवण्याचे 
या अभियानांतर्गत नियोजन आहे. यामध्ये केंद्र शासनाने कुसुम अभियानांअंतर्गत मंजूर केलेल्या १,००,००० सौर कृषी 
पंपांचा समावेश आहे. केंद्र शासनाद्वारे पुढील कालावधीत मंजूर संख्येत वाढ झाल्यास त्याचा समावेश या अभियानांतर्गत 
करावयाच्या 4,00,000 पंपांत Gada करण्यात यावा. 


2} उदिष्टाचे अश्वशक्ती, प्रकार निहाय निश्चिती व वर्गवारी निहाय वाटप- 


सर्वसाधारणपणे मागील पुर्वानुभव, अपेक्षित मागणी व किंमतीचा विचार करुन go टक्के पंप हे ३ अश्वशक्ती 
(Horse Power) sda, ३० टक्के पंप हे ५ अश्वशक्ती (Horse Power) क्षमतेचे व १० टक्के पंप हे ७.५ अश्वशाक्‍्ती (Horse 
Power) क्षमतेचे असतील. त्यानुसार ५ वर्षांसाठी 3 HP चे ३,००,०००, 4 HP चे १,५०,००० व ७.५ HPT ५०,००० एवढी 
उद्दिष्टांची निश्चिती करण्यात येत आहे. सर्व वर्गवारीतील सौर कृषीपंप हे Dc पंप राहतील. 


एकूण उद्दिष्टांच्या २२.५ टक्के इतके पंप केंद्र शासनाच्या मंजूरीच्या अटीनुसार अनुसूचित जाती व अनुसूचित 
जमाती करीता राखीव राहतील. त्यांचे लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार पुन्हा अनुक्रमे १३.५ टक्के व ९ टक्के गृहीतक 
वाटपाकरीता निश्चित केले आहे. उर्वरित ७७.५ टक्के इतके उद्दिष्ट सर्वसाधारण वर्गाच्या लाभार्थ्यांना वाटप होणे नियोजित 
आहे. त्यानुसार राज्यस्तरावर एकूण ५,००,००० सौर कृषीपंपांचे उद्दिष्ट विवरणपत्र “अ” नुसार ३।-?, ५ HP व ७.५२ 
मध्ये व त्यातील प्रकारानुसार सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांकरिता वाटप करण्यात 
यावे. 


एकूण वरील उद्िष्टांपैकी yo टक्के सौर कृषीपंप हे ३४ जिल्ह्यात त्या जिल्हयाच्या लोकसंख्येनुसार व प्रथम 
येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्वाने वाटप करण्यात येईल. ज्या जिल्ह्याचे उदिष्ट पुर्ण होईल त्या जिल्ह्यातील पंपाची मागणी 
असलेल्या शेतकऱ्यांना उर्वरित ५० टक्के सौर कृषीपंपामधून वाटप करण्यात येईल. एखाद्या जिल्ह्याचे उदिष्ट पुर्ण करण्यास 
सदर जिल्हा असमर्थ ठरल्यास सदर जिल्हातील उर्वरित पंपांचे फेरवाटपाचे अधिकार मा. मंत्री (ऊर्जा) यांचे 
अध्यक्षतेखालील राज्यस्तरीय सुकाणू समितीकडे राहतील. जिल्ह्यामधील सौर कृषीपंपाचे वितरण “प्रथम येणाऱ्यास प्रथम 
प्राधान्य” या तत्वावर करण्यात यावे. 


पृष्ठ १४ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः सौरप्र-२०१९/प्र.क्र.२६८/ऊर्जा-७ 


३) अभियानांतर्गत घटक "ब" साठी लागणारा निधी व निधीचा स्त्रोत- 


सद्य:स्थितीत केंद्र शासनाने दिनांक २० सप्टेंबर, २०१९ च्या पत्रान्वये ३०,००० व दिनांक २५ ऑगस्ट, २०२० च्या 
पत्रान्वये ७०,००० याप्रमाणे एकूण १,००,००० सौर कृषीपंपांस मान्यता दिलेली आहे. दिनांक १८ डिसेंबर, २०१९ च्या 
कार्यालयीन ज्ञापनानुसार (Office Memorandum) विहित केलेली 3 HP, ५ HP व ७.५ HP करिता आधारभूत किंमत 
विचारात घेता, प्रत्येक वर्षी १,००,००० नग सौर कृषीपंपाच्या एकूण योजनेसाठी प्रत्येक वर्षी सुमारे रू.१९६९.५० कोटी 
इतक्या रक्कमेची आवश्‍यकता भासणार आहे. या व्यतिरिक्त अनुज्ञेय कराची रक्‍कम अदा करावी लागणार आहे. तसेच 
केंद्र शासनाने निर्धारित केलेल्या पंपाच्या आधारभूत किंमत/ निविदा किंमत यामध्ये बदल झाल्यास त्यानुसार योजनेची 
एकूण रक्कम निर्धारित होणार आहे. पंपाच्या किंमतीबाबतच्या प्राप्त ज्ञापनानुसार केंद्र शासनाचा अपेक्षित हिस्सा, राज्य 
शासनाचा हिस्सा, लाभार्थी हिस्सा व उर्वरित रकमांची आवश्‍यकता व अशा रक्कमा कोणत्या PIAA उपलब्ध करण्यात 
येणार आहेत याबाबतचा विस्तृत आराखडा विवरणपत्र "अ" येथे नमूद केला आहे. स्त्रोत निहाय टक्केवारी, लागणारा 
आर्थिक निधी व रक्‍कमांची उपलब्धता खालीलप्रमाणे राहील:- 


(अ) केंद्र शासनाचा हिस्सा- 


केंद्र शासनाने 3 HP, ५ HP व ७.५॥॥? करीता केंद्रीय आधारभूत किंमती निश्चित केल्या आहेत. प्रतिवर्षी मंजूर १,००,००० 
पंपांसाठी सौर कृषीपंपांच्या किंमतीच्या ३० टक्के अनुदान केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणार आहे. याप्रमाणे अशी रक्‍कम 
रू.५८५.०० कोटी इतकी परिगणित होते. केंद्र शासनाचा हिस्सा परस्पर स्टेट नोडल एजन्सीला उपलब्ध करून देण्यात 
यावा. 


प्रधानमंत्री कुसुम योजने अंतर्गत घटक - ब अंतर्गत विविध वर्गवारीतील विविध घ्टकांचा हिस्सा 
(रक्‍कम रु. कोटीत) 
केद्र राज्यशासन हिस्सा 
कुसूम | कार्यान्वयन लाभार्थी द आदिवासी | TOSE/| लाभार्थी 
। उद्दीष्ट शासन विघयो 
घटक | यंत्रणा वर्गवारी सर्वसाधारण उपयोजना | हरीत | हिस्सा 
हिस्सा हिस्सा 
हिस्सा घटक हिस्सा ऊर्जा 
सर्वसाधारण | ३०% १०% =| 1 - | ५०% | १०% 
१ लक्ष 
अनुसुचीत % % % 
TT ।जाती cs] २०% 1 - | ६५% =| | 4% 
gq | महाऊर्जा a जाती 
सार । अनुसुचीत 
पप जमाती | ३०% La | a ६५% el 4% 
लाभार्थी 
(ब) राज्य शासनाचा हिस्सा- 


(१) अर्थसंकल्पिय अनुदान :- राज्य शासनाचा अर्थसंकल्पिय अनुदानातून १० टक्के हिस्सा राहील. sell रक्‍कम 
रू.१५१.१२ कोटी इतकी परिगणित होत आहे. याकरिता उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या मागणी क्र. के-६, २८१०, 
नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा, ०२-सौर,१०२ प्रकाश व्होल्ट, (०१)-सौर ऊर्जा कृषीपंप बसविण्याचा कार्यक्रम, (०१)(०१), सौर 
विजेवरील कृषीपंप बसविण्यासाठी सहायक अनुदान, (राज्य हिस्सा) (कार्यक्रम), ३३, अर्थसहाय्य, (२८१००९०२) या 
लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून उपलब्ध करण्यात यावे. 


विशेष घटक योजनेंतर्गत ५ टक्के लाभार्थी हिस्सा व ३० टक्के केंद्र शासनाचा हिस्सा वगळता उर्वरित एकूण ६५ 
टक्के हिस्सा संबंधीत विभागाच्या नियतव्ययातून उपलब्ध करुन देण्यात येईल. अनुसूचित जातीच्या अर्जदारांसाठीचा 


पृष्ठ १४ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः सौरप्र-२०१९/प्र.क्र.२६८/ऊर्जा-७ 


राज्य शासनाचा एकूण हिस्सा सुमारे रु.१७१.११२५ कोटी असून सदर हिस्सा सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभागाकडून मागणी क्र. एन-३, लेखाशिर्ष २८१००९९२ अंतर्गत तरतूदीतून उपलब्ध करण्यात यावे. 


आदिवासी उपयोजनेंतर्गत ५ टक्के लाभार्थी हिस्सा व ३० टक्के केंद्र शासनाचा हिस्सा वगळता उर्वरित एकूण 
६५ टक्के हिस्सा संबंधीत विभागाच्या नियतव्ययातून उपलब्ध करुन देण्यात येईल. अनुसूचित जमातीच्या अर्जदारांसाठी 
राज्य शासनाचा एकूण हिस्सा सुमारे रु.११४.०७५ कोटी असून सदर हिस्सा आदिवासी विकास विभागाकडून मागणी क्र. 
टी-५, लेखाशिर्ष २८१००९७४ अंतर्गत तरतूदीतून उपलब्ध करण्यात यावे. 


अपारंपारिक ऊर्जा निर्मिती धोरण-२०२० ला दिनांक ०९.१२.२०२० रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीमध्ये मंजूरी 
देण्यात आली असून त्याअंतर्गत ५,००,००० पारेषण विरहीत सौर कृषीपंप पुढील ५ वर्षात आस्थापित करण्यास मान्यता 
देण्यात आली आहे. त्यापैकी या अभियानांर्गत १,००,००० पारेषण विरहीत सौर कृषीपंप आस्थापित करावयाचे असून 
शासनाकडून अंदाजे रू. ४३६.३१ कोटी निधीची आवश्यकता राहील. त्यामुळे ५ वर्षात अंदाजे रू. ४३६.३१ कोटी प्रति वर्ष 
शासनाकडून अपारंपारिक ऊर्जा धोरण-२०२० अंतर्गत मान्यतेनुसार उपलब्ध करून देण्यात यावा. 


(२) उर्वरीत रक्‍कम (अतिरिक्त वीज विक्रीकर वसुली):- सद्य:स्थितीत राबविण्यात येणाऱ्या मुख्यमंत्री सौर कृषि 
योजनेंतर्गत निधी उपलब्धतेसाठी वाढीव वीज विक्रीकर १.०४ पैसे (अधिसूचना दिनांक २१ एप्रिल, २०१५) व वाढीव वीज 
विक्रीकर १० पैसे (अधिसूचना दिनांक २६ डिसेंबर, २०१८) प्रति युनिट या दराने आकारण्यात येत आहे. वाढीव वीज 
विक्रीकर १.०४ पैसे प्रमाणे दरवर्षी अंदाजे रु.४० कोटी तसेच वाढीव वीज विक्रीकर १० पैसे प्रमाणे दरवर्षी रु.६२५ कोटी 
जमा होणे अपेक्षित आहे. सदरचा अतिरिक्त वीज विक्रीकर यापुढेही चाळू ठेवून या अभियान "ब" अंतर्गत उर्वरित निधी 
उपलब्ध करण्यात येईल. यानुसार अतिरिक्त वीज विक्रीकराद्वारे दरवर्षी सुमारे रु.६६५ कोटी रक्‍कम महावितरणकडील 
एस्क्रो अकांउंट मध्ये जमा होणे अपेक्षित असून डिसेंबर, २०२६ पर्यंत जमा होणाऱ्या रक्‍कमेमधून ही योजना राबविण्यात 
येईल. सदर निधी आवश्‍यकतेनुसार व शासनाच्या सुचनांनुसार स्टेट नोडल एजन्सीला वर्ग करण्यात यावा. 


(क) लाभार्थी हिस्सा- 


) सर्वसाधारण गटाच्या लाभार्थ्याकरीता प्रतिवर्ष ७9५०० सौर कृषीपंप वाटप नियोजित असून याकरीता सुमारे रू. 
१५११.२५ कोटी इतका निधी लागणार आहे. यामध्ये लाभार्थी हिस्सा १० टक्के राहील. 

i) अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थांसाठी १० टक्के लाभार्थी हिस्स्यापैकी ५ टक्के लाभार्थी हिस्सा 
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांकडून घेण्यात येईल. अनुसुचित जातींच्या लाभार्थ्यांकरिता प्रतिवर्ष 
असणाऱ्या १३५०० सौर कृषी पंपाकरीता लाभार्थी हिस्सा सुमारे रू.१३.१६२५ कोटी व अनुसुचित जमातींच्या 
लाभार्थ्यांकरीता प्रतिवर्ष असणाऱ्या ९००० सौर कृषी पंपाकरीता लाभार्थ्यांकडून लाभार्थी हिस्सा सुमारे रू.८.७७५ 
कोटी घेण्यात यावा. 


(ड) वस्तू व सेवाकर (991) / अनुज्ञेय कर - 


कुसुम योजनेंतर्गत मे.₹5₹81_ मार्फत राबविण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेमध्ये निविदेतील सौर कृषीपंपाच्या किंमतीत 
वस्तु व सेवाकर / अनुज्ञेय कर समाविष्ट करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे सौर कृषीपंपावरील लागू असणाऱ्या वस्तु 
व सेवाकर / अनुज्ञेय कर यांची रक्‍कम राज्यास भरणे आवश्‍यक आहे. अशी वस्तु व सेवाकर / अनुज्ञेय कर रक्‍कम 
अतिरिक्त वीज विक्री करातून जमा होणाऱ्या रकमेतून देण्यात यावी. 


पृष्ठ १४ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः सौरप्र-२०१९/प्र.क्र.२६८/ऊर्जा-७ 


४) लाभार्थी निवडीचे निकष- 


सदर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ज्या शेतकऱ्यांकडे शाश्वत जलस्त्रोत उपलब्ध आहे, असे सर्व शेतकरी पात्र राहतील. 
मात्र अशा शेतकऱ्यांकडे पारंपारिक पध्दतीने विद्युत जोडणी झालेली नसणे आवश्‍यक राहील. 

२.५ एकरापर्यंत TAC धारक शेतकऱ्यास ३ अश्वशक्ती क्षमते पर्यंतचे सौर कृषीपंप,२.५१ ते ५ एकरापर्यंत 
शेतजमीन धारक शेतकऱ्यास ५ अश्वशक्ती क्षमतेचा आणि ५ एकरावरील शेतजमीन धारक शेतकऱ्यास ७.५ अश्वशक्ती 
क्षमतेचा सौर कृषीपंप देय राहील. तसेच पात्र क्षमतेपेक्षा कमी क्षमतेच्या सौर कृषीपंपाचे मागणी केल्यास तो अनुज्ञेय 
राहील. 

कृषीपंप वीज जोडणी धोरण-२०२० दि. १८.१२.२०२० रोजी घोषीत करण्यात आलेल्या धोरणातील निकषानुसार पात्र 
ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांना सौर कृषीपंपाचे वाटप देय राहील. 

वैयक्तिक किंवा सामुदायिक शेततळे, विहिर, बोअरवेल यांचे मालक तसेच बारमाही वाहणारी नदी/नाले यांच्या 
शेजारील शेतजमीनधारक BATH सुध्दा या योजनेसाठी पात्र राहतील. 

ज्या शेतकऱ्यांकडे बोअरवेल, विहिर व नदी इ.ठिकाणी शाश्वत पाण्याचा स्रोत आहे याची खात्री महाऊर्जाद्वारे करण्यात 
येईल. तथापि, जलसंधारण कामाच्या पाणी जिरविण्याच्या पाणीसाठ्यामधून पाणी उपसण्यासाठी सदर पंप वापरता 
येणार नाहीत. 

अटल सौर कृषी पंप योजना-१, अटल सौर कृषी पंप योजना-२ व मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजना या योजनांचा लाभ 
न घेतलेले लाभार्थी होतकरी देखील या अभियानांतर्गत लाभास पात्र असतील. 

मुख्यमंत्री सौर कृषीपंप योजना या योजनेंतर्गत महावितरण कंपनीकडे अर्ज केलेले पात्र परंतु सौर कृषीपंप वाटप न 
झालेले लाभार्थी या अभियानांतर्गत पात्र राहतील. 

ज्या शेतकऱ्यांना ७.५ अश्वशक्‍्तीपेक्षा जास्त क्षमतेच्या सौर कृषीपंपाची आवश्‍यकता आहे असे शेतकरी ७.५ 
SHAT जास्त क्षमतेचा कृषीपंप आस्थापित करु शकतात, परंतु ते ७.५ अश्वशक्ती क्षमतेच्या सौर कृषीपंपासाठी 
देय असलेल्या अनुदानास पात्र असतील. उर्वरीत अधिकची रक्‍कम संबंधित लाभार्थ्यांनी भरणे आवश्‍यक राहील. 
सौर कृषीपंपाव्दारे उपलब्ध होणाऱ्या वीजेमुळे जर होतकऱर्‍याला इतर वीज उपकरणांच्या वापरासाठी युनिव्हर्सल सौर 
पंप कंट्रोळरचा वापर करता येईल. मात्र त्यासाठीचा खर्च संबंधित लाभार्थ्याने करणे आवश्‍यक राहील. 


५) अभियानांतर्गत घटक "ब" ची अंमलबजावणी :- 


सदर योजनेची राज्यात अंमलबजावणी विहित कालावधीत करण्याची संपूर्ण जबाबदारी स्टेट नोडल एजन्सीची 


राहील. ही स्टेट नोडल एजन्सी महाऊर्जा राहील. 


६) योजनेची कार्यपध्दती- 


या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी खालीलप्रमाणे कार्यपध्दती प्रस्तावित करण्यात येत आहे :- 


१) 


2) 


राज्यात सदर अभियान स्टेट नोडल एजन्सीकडून प्रामुख्याने जिल्हाधिकारी, सामाजिक न्याय विभाग, आदिवासी 
विकास विभाग, भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा, जिल्हा कृषी अधिकारी इ. यांच्या समन्वयाने राबविण्यात येईल. 

या अभियानाची प्रसिध्दी स्टेट नोडल एजन्सीद्वारे करण्यात येईल. योजनेची प्रसिध्दी, समन्वय साधण्यासाठी येणारा 
प्रशासकीय खर्च, सेवा शुल्क व अभिकरण शुल्क इत्यादी अनुषंगिक बाबींच्या खर्चासाठी एकूण निधीच्या १ टक्के 
राहील. 


पृष्ठ १४ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः सौरप्र-२०१९/प्र.क्र.२६८/ऊर्जा-७ 


३) 


१२) 
१३) 


सदर अभियानाची अंमलबजावणी करतांना लाभार्थ्यांकडे शाश्वत पाण्याचा स्त्रोत उपलब्ध असल्याची खात्री स्टेट 
नोडल एजन्सीमार्फत करण्यात येईल. लाभार्थ्यांची निवड करण्याकरीता स्टेट नोडल एजन्सीव्दारे ऑनलाईन तयार 
करण्यात आलेल्या पोर्टलचा वापर करण्यात येईल, ज्यामध्ये अर्जदाराला विहित नमुन्यातील अर्जासोबत आवश्‍यक 
कागदपत्रे अपलोड करण्याची सुविधा असेल. अर्जदाराचे स्थळ परीक्षण महाऊर्जाव्दारे करण्यात येईल व लाभार्थी 
निवडीच्या निकषानुसार लाभार्थ्यांची निवड करण्यात येईल. 

या अभियानाच्या अंमलबजावणीच्या उद्देशाने, नोडल एजन्सी ही केंद्र शासनाने ठरविलेल्या तांत्रिक निकषांची पूर्तता 
करणारे कंत्राटदार पॅनेळवर राहतील. हे सर्व कंत्राटदार त्यांचे दर जाहीर करतील. कंत्राटदाराने जाहीर केलेला दर 
किंवा केंद्र शासनाने निश्चित केळेळी आधारभूत किंमत या पैकी कमी किंमतीप्रमाणे खर्चाच्या टक्केवारीनुसार अनुदान 
मर्यादित राहील. कंत्राटदाराची निवड लाभधारकाद्वारे केली जाईल. केंद्र शासनाने निवडलेले कंत्राटदार व त्यांचे 
दर हे मानीव सूचीबद्ध (Deemed Empanelled) राहतील. जर केंद्र शासनाचे अनुदान हे केंद्र शासनाने निवडलेल्या 
कंत्राटदारांद्वारे पुरविल्या जाणाऱ्या पंपांसाठीच उपलब्ध असेल तर केंद्र शासनाच्या उद्दिष्टापर्यंतचे पंप या 
कंत्राटदारांसाठी राखीव राहतील. 

शेतकऱ्याच्या शेतीसाठी किती क्षमतेचा कोणत्या सूचीबध्द पुरवठादाराचा (Empanelled Agency) सौर कृषीपंप 
बसवायचा आहे हे लाभार्थी ठरवतील, परंतु त्याने धारण केलेल्या जमिनीला देय असलेल्या पंपाचे अनुदान 
निवडलेल्या पंपाच्या अनुदापेक्षा कमी असल्यास त्या अनुदानास तो पात्र राहील. लाभार्थीस देय असलेल्या पंपाचे 
अनुदान निवडलेल्या पंपाच्या अनुदापेक्षा अधिक असल्यास तो निवडलेल्या पंपाच्या किंमतीवर अनुदानास पात्र 
राहील. तसेच लाभार्थ्यास अनुज्ञेय क्षमतेपेक्षा अधिक क्षमतेचा पंप बसवता येईल. परंतु अशा लाभार्थीना त्यांच्या जमीन 
धारणेप्रमाणे अनुज्ञेय असलेले अनुदानच देय राहील व अधिकचा खर्च स्वतः लाभार्थ्यास करावा लागेल. 

सौर कृषीपंपासाठी पुरवठादाराकडून ५ वर्षांसाठीचा सर्वकष देखभाल व दुरुस्ती करार (रु.१००/- च्या स्टॅम्स पेपरवर) 
स्टेट नोडल एजन्सीद्वारे करण्यात येईल. हमी कालावधीत सुरक्षा अनामत/ बँक गॅरंटी स्टेट नोडल एजन्सीकडे 
असल्याने पुरवठादाराने अशी सेवा पुरविली नाही तर ती रक्‍कम अश्या रकमेतून वसूल करण्यात येईल. तसेच तक्रार 
नोंदणीसाठी टोल फ्री क्रमांक उपलब्ध करुन देण्याची जबाबदारी पुरवठादाराची राहील. 

सौर कृषीपंप आस्थापित झाल्यानंतर तो संबंधित लाभार्थ्यांस हस्तांतरीत करण्यात येईल. त्यानंतर त्याची दैनंदिन 
सुरक्षितता करण्याची जबाबदारी संबंधित लाभार्थीची राहील. 

सौर कृषीपंप आस्थापित झाल्यानंतर त्याची आस्थापना (Installation) व कार्यान्वित अहवाल (Commissioning 
Report) विभागीय कार्यालय, स्टेट नोडल एजन्सी यांच्याकडून स्टेट नोडल एजन्सीच्या कार्यालयाच्या मुख्यालयास 
तसेच त्याचा एकत्रित अहवाल/गोषवारा शासनास सादर करण्यात यावा. 

केंद्रीय वित्तीय सहाय्याच्या रकमेची मागणी करून सदर निधी प्राप्त करून घेण्याची जबाबदारी स्टेट नोडल एजन्सीची 
राहील. 

आस्थापित करण्यात आलेल्या सौर कृषी पंपाची तांत्रिक तपासणी स्टेट नोडल एजन्सीमार्फत करण्यात यावी. 
अभियानाची अंमलबजावणी करतांना त्यासाठी आवश्‍यक असणारे अर्जाचे विहित नमुने, आस्थापना अहवाल, 
उपयोगिता प्रमाणपत्र व अनुषंगिक बाबी व तांत्रिक तपासणी नमुना इ. स्टेट नोडल एजन्सीमार्फत निर्गमित करण्यात 
यावेत. 

सदर अभियानाचे आवऱ्यक लेखे स्टेट नोडल एजन्सीमार्फत ठेवण्यात यावेत. 

राज्य शासनाच्या व इतर आर्थिक BAIA स्टेट नोडल एजन्सीमार्फत प्राप्त होणाऱ्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र व 
भौतिक व आर्थिक अहवाल वेळोवेळी सादर करण्यात यावेत. 


पृष्ठ १४ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः सौरप्र-२०१९/प्र.क्र.२६८/ऊर्जा-७ 
अभियानांतर्गत घटक “क” 


पारेषण संलग्न सौर कृषीपंप आस्थापित करणे:- 


केंद्र शासनाच्या पुढाकाराने सुरु करण्यात आलेल्या अभियानाच्या घटक “क” अंतर्गत शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पन्न 
वाढविण्याची संधी उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने त्यांचेकडील सौर ऊर्जेद्वारे निर्माण होणारी अतिरिक्‍त वीज नेट मिटरींगद्वारे 
महावितरण कंपनीच्या ग्रीडमध्ये टाकण्यात यावी. सदर अतिरिक्‍त वीजेपोटी निश्चित केलेल्या दराने महावितरण कंपनीद्वारे 
मोबदला देण्यात यावा. 


१) निकष व उद्दिष्टे - 

१) या अभियानांतर्गत tows सद्य:स्थितीत असणाऱ्या पारंपारिक पध्दतीच्या कृषीपंपाच्या क्षमतेच्या दुप्पट 
क्षमतेपर्यंतच सौर ऊर्जा निर्मिती सयंत्र आस्थापित करता येईल. 

२) या अभियानांतर्गत एकूण ५०,००० कृषीपंपाचे सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारून सौर ऊर्जीकरण करण्याचे नियोजित आहे. 

३) सदर अभियान महावितरण कंपनीमार्फत राबविण्यात येईल. यात सदर अभियानाच्या अंमलबजावणीच्या टप्प्यामध्ये 
त्या त्या आवश्‍यकतेनुसार महाऊर्जाचाही सहभाग असेल. या अभियान “क” करीता महावितरण कंपनी 
“अंमलबजावणी यंत्रणा” राहील. 

8) सदर अभियानांतर्गत निर्मित सौर ऊर्जा वीज कृषी ग्राहक कृषी पंपासाठी वापरू शकेल व अतिरिक्त वीज ग्रीड मधून 
ज्यावेळी सौर ऊर्जा उपलब्ध नसेल त्यावेळी वापरू डाकेल. 

५) शोतकऱ्याने ग्रीडला केलेल्या अतिरिक्‍त वीज पुरवठयाची आकारणी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने ठरवून 
दिलेल्या “फिड इन टेरिफ” प्रमाणे करण्यात येईल. 

६ शोतकऱ्यामार्फत ग्रीडला निर्यात करण्यात येणारी वीज सौर ऊर्जा Troan निर्मिती झालेल्या वीजेच्या ५० टक्के 
पर्यंतच मर्यादित असेल. 

७ शोतकर्‍्यामार्फत निर्यात होणारी वीज रोहित्र क्षमतेपेक्षा जास्त होऊ नये याकरीता रोहित्र क्षमतेच्या ७० टक्के एवढी 
सौर क्षमता मंजूर करण्यात येईल. यात प्रथम येणाऱ्या शेतकऱ्यास प्रथम प्राधान्य देण्यात येईल. 

८) या अभियानांतर्गत असे प्रकल्प “On- line portal” @R स्टेट नोडल एजन्सीकडे नोंदणी करणे बंधनकारक 
राहील. 

९) सदरअभियानांतर्गत घटक "क"ची अंमलबजावणी केवळ संमिश्र वाहिनीवर (Unsagregated Feeder) राबविण्यात 

येईल. 

या अभियानांतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांची देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी संबंधित उत्पादक 

अथवा विकासकाची राहील. 


Go 


~~ 


2} निधी व निधीचा स्त्रोत - 


अ) केंद्र शासनाचा हिस्सा:- या अभियानांतर्गत पारेषण संलग्न सौर कृषीपंप आस्थापित करण्यास प्रत्यक्षात आलेल्या 
खर्चाच्या रकमेच्या 30 % रक्‍कम केंद्र शासनामार्फत संबंधित होतकऱयास देण्यात येईल. 


ब) राज्य शासन हिस्सा:- 


या अभियानांतर्गत पारेषण संलग्न सौर कृषीपंप आस्थापित करण्यास प्रत्यक्षात आलेल्या खर्चाच्या रकमेच्या ३० 
टक्के रक्‍कम राज्य शासनामार्फत संबंधित शेतकऱ्यास देण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाने आता राज्याकरीता मंजूर 


पृष्ठ १४ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः सौरप्र-२०१९/प्र.क्र.२६८/ऊर्जा-७ 


केलेल्या सौर कृषि पंपांकरिता सुमारे एकूण रू. ६७.५० कोटी निधीची आवश्‍यकता आहे. राज्याकरीता मंजूर झालेल्या 
पंप संख्येत भविष्यात वाढ होण्याची AIA आहे. ५ वर्षांत एकूण ५०,००० पंपांचे उद्दिष्ट असून जर केंद्र शासनाकडून 
यापेक्षा कमी उदिष्ट देण्यात आल्यास या अभियानाच्या परिणामाचा विचार करुन सुकाणू समिती उरलेले उद्दिष्ट 
राज्याच्या हरित ऊर्जा किंवा अतिरिक्त वीज विक्री कराद्वारे निधी उपलब्ध करुन सदर उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे नियोजन 
करेल. 


सदर निधी अभियान "ब" अंतर्गत प्रस्तावित केल्याप्रमाणे अतिरिक्‍त वीज विक्रीकराव्दारे व हरित उर्जा निधीतून 
उपलब्ध करण्यात येईल. असा निधी कमाल रु.५० कोटी प्रति वर्ष इतका राहील. 


३) लाभार्थी हिस्सा:- 
या अभियानांतर्गत लाभार्थी हिस्सा ४० टक्‍के राहील. 


8) वस्तू व सेवाकर (GST) / अनुज्ञेय कर - 
कुसुम योजनेंतर्गत 4.EESL मार्फत राबविण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेमध्ये निविदेतील सौर कृषीपंपाच्या घटकांच्या 
किंमतीत वस्तु व सेवाकर / अनुज्ञेय कर समाविष्ट करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे सौर कृषीपंपाच्या घटकांवरील 
लागू असणाऱ्या वस्तु व सेवाकर / अनुज्ञेय कर यांची रक्‍कम राज्यास भरणे आवश्यक आहे. अशी वस्तु व सेवाकर / 
अनुज्ञेय कर रक्‍कम अतिरिक्त वीज विक्री करातून जमा होणाऱ्या रकमेतून देण्यात यावी. 


प्रधानमंत्री कुसुम योजने अंतर्गत घटक - क अंतर्गत विविध वर्गवारीतील विविध घटकांचा हिस्सा (रक्‍कम रु. कोटीत) 
केद्र राज्यशासन हिस्सा लाभार्थी 
कुसूम कार्यान्वयन उद्दीष्ट लाभार्थी eee a आदिवासी | TOSe/ | हिस्सा/ 
हिस्सा घटक हिस्सा| ऊर्जा | हिस्सा 
५०,००० नग | सर्वसाधारण 
क ॒। महावितरण । सौर पंप (५ | घटकाचे | २०% a 5 ति ३०% | ४०% 
वर्षांकरिता) | लाभार्थी 
राज्यस्तरीय सुकाणू समिती- 


सदर अभियानाची अंमलबजावणी योग्यरित्या होण्यासाठी मा.मंत्री (ऊर्जा) यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय 
सुकाणू समिती गठीत करण्यात येत आहे. या अभियानाची अंमलबजावणी करताना उद्भवणाऱ्या अडीअडचणी व 


आवड्यकतेनुसार अभियानात सुधारणा व बदल करण्याचे अधिकार सदर समितीस राहतील. 
सदर समितीचे सदस्य पुढीलप्रमाणे राहतील- 


मा. मंत्री (ऊर्जा) - अध्यक्ष 
प्रधान सचिव (ऊर्जा) - सदस्य 
अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महावितरण कंपनी - सदस्य 


महासंचालक, महाऊर्जा 
संचालक, (वाणिज्य), महावितरण कंपनी 
संचालक, (प्रकल्प), महावितरण कंपनी 


आवश्यकतेनुसार या अभियानाशी संबधीत विभागातील सचिव हे निमंत्रित सदस्य म्हणून राहतील. 


- सदस्य सचिव (घटक "ब" करिता) 


- सदस्य सचिव (घटक "अ" करिता) 
- सदस्य सचिव (घटक "क" करिता) 


पृष्ठ १४ पैकी ११ 


Sat निर्णय क्रमांकः सौरप्र-२०१९/प्र.क्र.२६८/ऊर्जा-७ 


समितीचे अधिकार पुढीलप्रमाणे असतील - 

१) या अभियानाच्या निश्चित केलेल्या कार्यपध्दतीनुसार योजनेची अंमलबजावणी करणे व त्यात आवश्‍यकतेनुसार 
योग्य ते बदल करणे/वेळोवेळी आढावा घेणे. 

२) या अभियानाची अंमलबजावणी करताना Vea येणाऱ्या अडचणींचा विचार करुन अटी व शार्तीमध्ये 
सुधारणा वा बदल करणे. 

३) या अभियानाचे काम वेळेत पूर्ण करण्याबाबत योजनेच्या कामावर नियंत्रण ठेवणे. 

४) या अभियानाचा दर ३ महिन्यांनी शासनस्तरावर आढावा घेण्यात येईल. 

५) या प्रस्तावात नमूद अधिकारांचे पालन करतील. 


सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या सहमतीने व त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ४०/२०२१/१४६१ दि. 
१५.०३.२०२१ तसेच वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ७४/२०२१/व्यय-१६, दि. 
२२.०३.२०२१ नुसार दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२१०५१२११४७५१३६१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


lly signed by Nanasaheb Raj 
men 


Nanasaheb = 


54.2 698611123263cde9d32423e9bb73044d9 1 ed0cffad3b 
41 


62671 f, 
6c39e28581 S0dbdfcfe6cd25ed08adf59f4d2fdacled 
a a fa mM ha n e 17307351604904bf3bb, jasaheb Raj han 
2021.05.12 11:54:43 +05'30' 


(ना. रा. ढाणे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


-2 5३ 
a 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 

मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

सर्व मंत्री / सर्व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मुंबई, 

विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधान परिषद, विधान भवन मुंबई, 

सर्व विधानमंडळ सदस्य,विधान भवन, मुंबई, 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई, 

अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

प्रधान सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

सर्व अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव यांचे स्वीय सहायक,सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

सर्व विभागीय आयुक्त, 

सर्व जिल्हाधिकारी, 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सर्व जिल्हा परिषदा, 

महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर, 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

सचिव, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग, मुंबई (पत्राने), 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ, सूत्रधार कंपनी मर्या.,मुंबई, 
) अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्या.,मुंबई, 

१९) अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी मर्या.,मुंबई, 
) अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्या.,मुंबई, 


A 


CC AN 


TY 


S a“ 
Ye wa wero vwveeae LS DH E— 


“2 (२ 


पृष्ठ १४ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः सौरप्र-२०१९/प्र.क्र.२६८/ऊर्जा-७ 


२१ महासंचालक, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण (महाऊर्ज),पुणे, 

२२) उप सचिव/ ऊर्जा-३, उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२३) ऊर्जा उप विभागातील सर्व कार्यासने,उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२४) मुख्य विद्युत निरिक्षक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२५) निवड नस्ती,ऊर्जा-७, उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ १४ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सौरप्र-२०१९/प्र.क्र.२६८/ऊर्जा-७ 


शासन निर्णय क्रमांक : सौरप्र-२०१९/प्र.क्र.२६८/ऊर्जा-७ दिनांक १२ मे, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र “अ 
राज्यातील कृषी पंप वीज जोडण्यांचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण अंतर्गत 
केंद्र शासनाच्या कुसुम अभियानातील घटक “ब” अंतर्गत पारेषण विरहीत सौर कृषीपंप आस्थापित करणे 


कुसुम योजना- घटक- ब अंतर्गत १००००० सौर कृषि पंपाचे अश्वशक्‍तीनिहाय व वर्गवारी निहाय प्रकार आणि अपेक्षीत खर्च (रु. लाखात) 
अश्वशक्ती eae era पंप पंपांची किंमत केंद्र शासन लाभार्थी शासन हीत ९% वस्तु व एकूण 
पंप ee गवा संख्या वाती ते हिस्सा हिस्सा हिस्सा Lane सेवाकर (GST) | (GST वगळून) 
लाखात) (TOSE) 

सर्वसाधारण ४६५०० ७२७७२.५० २१८३१.७५० ७२७७.२५० ७२७७.२५० | ३६३८६.२५० ६५४९.५२५ ७२७७२.५० 
3 HP DC 9.4&400 अनुसूचित जाती ८१०० १२६७६.५० ३८०२.९५० ६३३.८२५ ८२२३९.७२५ ०.००० ११४०.८८५ १२६७६.५० 
अनुसूचित जमाती ५४०० ८४५१.०० २५३५.३०० ४२२.५५० ५४९२३.१५० ०.००० ७६०.५९० ८४५१.०० 
एकूण ६०००० ९३९००.०० २८१(७०.००० ८३३३.६२५ | 29090.924  ३६३८६.२५० ८४५१.००० ९३९००.०० 
सर्वसाधारण २३२५० ५१७२३१.२५ १५५१९.३७५ ५१७३.१२५ | ५१७३.१२५ |) २५८६५.६२५ ४६५५.८१३ ५१७३१.२५ 
BHP DC | २.२२५०० | अनुसूचित जाती ४०५० ९०११.२५ २७०३.३७५ ४५०.५६३ | ५८५७.३१३ ०.००० ८११.०१३ ९०११.२५ 
अनुसूचित जमाती २७०० ६००७.५० १८०२.२५० ३००.३७५ | ३९०४.८७५ ०.००० ५४०.६७५ ६००७.५० 
एकूण | ३०००० | ६६७५०.०० २००२५.००० ५९२४.०६३ | १४९३५.३१३ | २५८६५.६२५ ६००७.५०० ६६७५०.०० 
सर्वसाधारण ७७५० | २६६२१.२५ ७२९८६.३७५ २६६२.१२५ | २६६२.१२५ | १३३१०.६२५ २३९५.९१३ २६६२१.२५ 
oe 3.83400 | अनुसूचित जाती १३५० ४६३७.२५ १३९१.१७५ २३१.८६३ | ३०१४.२१३ ०.००० ४१७.३५३ ४६३७.२५ 
अनुसूचित जमाती ९०० ३०९१.५० ९२७.४५० १५४.५७५ | २००९.४७५ ०.००० २७८.२३५ ३०९१.५० 
एकूण | १०००० | ३४३५०.०० १०३०५.००० ३०४८.५६३ | ७६८५.८१३ | १३३१०.६२५ ३०९१.५०० ३४३५०.०० 
३,५व सर्वसाधारण ७७५०० | १५११२५.०० ४५३३७.५०० | १५११२.५०० | १५११२.५०० | ७५५६२.५०० १३६०१.२५० १५११२५.०० 
9.4 HP एकूण | अनुसूचित जाती १३५०० | २६३२५.०० ७८९७.५०० १३१६.२५० | १७१११.२५० ०.००० २३६९.२५० २६३२५.०० 
DC अनुसूचित जमाती ९००० | १७५५०.०० ५२६५.००० ८७७.५०० | ११४०७.५०० ०.००० १५७९.५०० १७५५०.०० 
एकूण | १००००० | १९५०००.०० ५८५००.००० १७३०६.२५० | ४३६३१.२५० | ७५५६२.५०० १७५५०.००० १९५०००.०० 
प्रसिद्धी, समन्वय व प्रशासकीय खर्च (१%) | | | 0,00 | 0,000 0,000 0,000 | १९५०.००० ०.००० १९५०.०० 
कुसुम घटक-ब चा एकूण खर्च १००००० | १९५०००.०० ५८५००.००० १७३०६.२५० | ४३६३१.२५० | ७७५१२.५०० १७५५०.००० १९६९५०.०० 


वरीलप्रमाणे एकूण खर्च प्रतिवर्षी अपेक्षित असून केंद्र शासनाद्वारे प्रतिवर्षी कुसुम अंतर्गत १ लक्ष पंपांचे उद्दिष्ट प्राप्त होतील याआधारे काढण्यात आलेला आहे. जर केंद्र शासनाकडून 


कमी उद्दिष्ट प्राप्त झाले तर उरलेल्या उद्दिष्टांसाठी Tose मधून निधी उपलब्धतेनुसार निधी वापरण्यात येईल. 


पृष्ठ १४ पैकी १४ 


